RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक दंडप्र / कावि -३५५ / २०२१.- ज्याअर्थी , सोबतच्या यादीतील इसम क्रमांक १ ते ३२ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अकस्मात मृत्यू समरी मंजूर होऊन मिळणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांनी फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर 

नमूद 
केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी 
ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , पाचोरा उपविभाग , पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पाचोरा उपविभाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांनी 
सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे अकस्मात मृत्यू समरी मंजूर करणेत येईल . 


पाचोरा पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ . 


मयताचे नाव 


वय 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र.नं. 


मयत दिनांक 


क्र . 


( वर्षे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


गजानन दत्तू सोनवणे 


३२ 


१०६/२० 


११-१२-२०२० 


बनोटी , तालुका सोयगाव , 
जिल्हा औरंगाबाद , 


चाराकुट्टी मशीनचा भोंगा तूटून 
त्यात झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे 


मयत . 


२ साहेबराव लक्ष्मण खेडकर 


६७ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


०१/२१ 


०५-०१-२०२१ 


श्रीकृष्ण रेसीडेन्सी , पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


( १ ) 


वि ( एच ) ५० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - चालू 


अ 
. 


मयताचे नाव 


वय 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र.नं. 


मयत दिनांक 


क्र . 


( वर्षे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


भगवान रामदास पाटील 


५८ 


पाण्यात बुडून मयत 


८०/२० 


१ ९ -० ९ -२०२० 


भोरटेक खु . , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 
गोराडखेडा , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


४ मधुकर महादू सुतार 


६० 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


१००/२० 


२३-११-२०२० 


, 


त . 


५ रघुनाथ पंढरीनाथ गायकवाड ५५ 


खेडगाव नंदीचे , 


हृदयपेशी निकामी होऊन 


११०/१८ 


१७-१०-२०१८ 


तालुका पाचोरा . 


६ 


संदीप मधुकर कोतकर 


४० 


गळफास घेऊन 


७०/२० 


२०-८-२०२० 


मिलींदनगर , पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


७ 


जगदीप वसंत पवार 


४० 


हृदयविकाराने मयत 


४८/२० 


०३-०७-२०२० 


शिवाजीनगर , पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


८ 


संजय उदयसिंग राजपूत 


५४ 


पाचोरा , जिल्हा जळगाव 


५७/२० 


२ ९ - ०७-२०२० 


हृदविकाराने तसेच कोरोना 
विषाणू लागणामुळे मयत . 


९ अनोळखी पुरूष 


अंदाजे 


८८/२० 


०२-११-२०२० 


४० 


धावत्या रेल्वेची धडक लागून 
कापला जाऊन शरीरास झालेल्या 
गंभीर दुखापतीमुळे मयत . 
इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 


१० 


चतरसिंग नारायणसिंग 


५० 


इंदिरानगर , पाचोरा , 


९ ४ / २० 


११-११-२०२० 


गोरताळ ( परदेशी ) . 


जिल्हा जळगाव . 


११ देवानंद लालचंद तेली 


२३ 


खडकदेवळा खु . , 


सर्पदंशाने मयत 


९ २ / २० 


०७-११-२०२० 


तालुका पाचोरा . 


१२ बापू धुडकू पाटील 


५५ 


दारूच्या नशेत विषारी औषध 


२८ / १ ९ 


२४-०४-२०१९ 


ओझर , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


सेवन करून मयत . 


१३ गोविंदा तोताराम पाटील 


४५ 


परधाडे , तालुका पाचोरा , 


हृदविकाराच्या झटक्याने 


११३ / १ ९ 


१६-११-२०१९ 


जिल्हा जळगाव . 


१४ मंगलाबाई राजधर सुर्यवंशी 


५५ 


८४/२० 


२३-१०-२०२० 


तारखेडा खु . , तालुका पाचोरा , रेल्वे अपघातात डोक्यास गंभीर 
जिल्हा जळगाव . 

दुखापत होऊन मयत . 


१५ प्रविण नेताजी पाटील 


२७ 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


१०७/२० 


०८-१२-२०२० 


चिंचखेडा 

खु . , तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव . 


१६ सतिष श्रावण पाटील 


३० 


म्हसास , तालुका पाचोरा 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


२४/२० 


० ९ -० ९ -२०२० 


१७ ईश्वर उर्फ महेंद्र शंकर माळी २३ 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


२५/२० 


१०-०९ -२०२० 


भोजे , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव 


१८ अशोक जगन्नाथ सोनार 


६० 


पाचोरा , जिल्हा जळगाव 


हृदयविकाराने मयत 


०८/२१ 


२१-०१-२०२१ 


१ ९ 


भगवान दामू पाटील 


५२ 


अंतुर्ली खु . , तालुका पाचोरा , 


लिव्हर खराब होऊन मयत 


१७/२० 


१२-०२-२०२० 


जिल्हा जळगाव . 


२० संदेश रविंद्र कोळी 


२० 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


१०८/२० 


१४-१२-२०२० 


वडगाव , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - चालू 


अ 
. 


मयताचे नाव 


वय 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र.नं. 


मयत दिनांक 


क्र . 


( वर्षे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


पिंपळगाव हरे . पोलीस स्टेशन 


२१ विकास उखा इंगळे ( कोळी ) 


४० 


नाल्याच्या पाण्यात बुडून मयत 


३१/२० 


२५-०१-२०२० 


लोहारा , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


२२ आरती ज्ञानेश्वर पाटील 


१७ 


इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 


२६/२० 


खेडगाव नं . , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


२ ९ - ०८-२०२० 


२३ 


नितीन सुभाष बडगुजर 


३५ 


गळफास घेऊन मयत 


१२/२१ 


०७-०३-२०२१ 


लोहारी , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


२४ कैलास जगन्नाथ चौधरी 


५५ 


दारूच्या नशेत विषारी औषध 


०६/२१ 


०५-०२-२०२१ 


म्हसास , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


सेवन करून मयत . 


२५ 


आधार गणसिंग पाटील 


६० 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


०१/२१ 


०२-०१-२०२१ 


मोहाडी , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


२६ गोपाल भिमराव क्षिरसागर 


२४ 


गळफास घेऊन मयत 


०७/२१ 


०७-०२-२०२१ 


लोहारा , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


२७ 


अशोक 


फत्रू तडवी 


५३ 


सातगाव डोंगरी , 


गळफास घेऊन मयत 


२ ९ / २० 


२६-१०-२०२० 


तालुका पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव . 


२८ कविता संजय पाटील 


३८ 


म्हसास , तालुका पाचोरा , 


विहीरीच्या पाण्यात पडून बडून 


२३/२० 


०८-०९ -२०२० 


चंद्रकला उर्फ आशा 


२७ 


जिल्हा जळगाव . 


मयत . 


गजानन पाटील . 


२ ९ पंडीत गोविंदा जगताप 


३१ 


गळफास घेऊन मयत 


३१/२० 


११-११-२०२० 


सातगाव डोंगरी , 
तालुका पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव . 


३० संतोष धना खडके 


७० 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


३०/२० 


२३-०६-२०२० 


सातगाव डोंगरी , 
तालुका पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव . 


३१ सुरेश चिंधू पाटील 


६० 


पिंपळगाव हरे , 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


२१/२० 


०४-०७-२०२० 


तालुका पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव . 


३२ राधेशाम संतोष जाधव 


२० 


४२/२० 


१८-१२-२०२० 


नाईकनगर , तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव . 


रिक्षा पलटी होऊन डोक्यास 
गंभीर दुखापत होऊन मयत . 


राजेंद्र कचरे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
पाचोरा भाग , पाचोरा , 

जिल्हा जळगाव . 


पाचोरा , २५ 


२५ मे २०२१ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


जाहीर नोटिस 


क्रमांक दंडप्र / कावि -३५ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , सोबतच्या यादीतील इसम क्रमांक १ ते १३ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अकस्मात मृत्यू समरी मंजूर होऊन मिळणेबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांनी फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावासमोर 

नमूद 
केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी 
ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , पाचोरा उपविभाग , पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पाचोरा उपविभाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांनी 
सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे अकस्मात मृत्यू समरी मंजूर करणेत येईल . 


भडगाव पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ . 


मयताचे नाव 


वय 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ.म. 


मयत दिनांक 


( वर्षे ) 


र.नं. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


दिनकर मुकुंदा सरदार 


२४ 


० ९ - १०-२०२० 


पेंडगाव , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


नैराश्येपोटी काहीतरी विषारी औषध ५०/२० 
सेवन केल्याने मयत . 


२ प्रविण सुरेश पाटील 


२८ 


सर्पदंशाने मयत 


०६/२१ 


२४-०१-२०२१ 


गिरड , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


३ अनोळखी पुरुष 


अंदाजे माहित नाही 


रेल्वेतून पडून मेंदू रक्तस्त्राव 


६०/२० 


२०-११-२०२० 


३० 


होऊन मयत . 


४ पुष्पा शंकर भालेराव 


२६ 


नैराश्येतून गळफास घेऊन मयत 


६७/२० 


२८-१२-२०२० 


कजगाव , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


५ शालीक चिंताराम पाटील 


५५ 


विषारी औषध सेवन करून मयत 


६४/२० 


३०-११-२०२० 


जुवार्डी , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


६ संजय अरूण कोळी 


३० 


पाण्यात बुडून मयत 


६५/२० 


१०-१२-२०२० 


कोठली , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


७ त्र्यंबक शांताराम पाटील 


३४ 


भडगाव , तालुका भडगाव , 


गळफास घेऊन मयत 


१८/२१ 


०४-०४-२०२१ 


जिल्हा जळगाव . 


८ 


वना तापीराम पाटील 


६५ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


०३/२१ 


१२-०१-२०२१ 


भातखंडे , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


९ सुनंदाबाई राजेंद्र पाटील 


५० 


गळफास घेऊन मयत 


१४/२१ 


१५-०३-२०२१ 


जुवार्डी , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


१० 


शशिकांत विश्राम खैरनार 


५० 


०७/२१ 


१०-०२-२०२१ 


तांदूळवाडी , तालुका भडगाव , 
जिल्हा जळगाव . 


निंबाचे झाडावर अचानक तोल 
जाऊन खाली पडून 

डोक्यास 


मार लागून मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट - चालू 


अ 
. 


मयताचे नाव 


वय 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ.म.र.नं. 


मयत दिनांक 


क्र . 


( वर्षे ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


पाचोरा पोलीस ठाणे 


११ गणेश गोबा पाटील 


३२ 


सारोळा , 

खु . , तालुका पाचोरा , विहिरीच्या पाण्यात बुडून मयत 


११२/२० 


२३-१२-२०२० 


जिल्हा जळगाव . 


चाळीसगाव लोहमार्ग पोलीस ठाणे 


१२ नरेंद्र राजाराम साठे 


४५ 


कजगाव , तालुका भडगाव , 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


३१/२० 


२२-१०-२०२० 


जिल्हा जळगाव . 


भुसावळ लोहमार्ग पोलीस ठाणे 


१३ सतिष नाना पाटील 


२२ 


अंतुर्ली , तालुका पाचोरा , 


आत्महत्या 


४३/२० 


१३-१०-२०२० 


जिल्हा जळगाव . 


राजेंद्र कचरे , 


उपविभागीय दंडाधिकारी , 

पाचोरा भाग , पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव 


पाचोरा , २८ मे २०२१ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / का.व.सु. / मनाई आदेश / १६४५ / २०२१ / नंदुरबार , 
दिनांक ११ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 


२०२१ रोजी हनुमान जयंती साजरे होणार आहेत . सण / उत्सवा 
दरम्यान पूजा - अर्चा , प्रार्थना , शोभा यात्रा / मिरवणूका , पालख्या , 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करतात . वरीलप्रमाणे विविध सण 
उत्सव साजरे करण्यात येत असले तरी सध्या सर्वत्र कोरोना 
विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढला असल्याने शासनाने व प्रशासनाने सदर 
सण - उत्सव घरात राहूनच साजरे करण्याबाबत जनतेला आवाहन 
केले आहे . तरी देखील उपरोक्त सण - उत्सव काळात काही उत्साही 
नागरिक अचानकपणे गर्दी करण्याची शक्यता देखील नाकारता 
येत नाही . तसेच अशा महत्वाच्या सण - उत्सव कार्यक्रमाचे काळात 
समाजकंटकांकडून किरकोळ घटनेवरून अनुचित प्रकार घडवून 
आणून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . त्यावरून नंदुरबार जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . तसे होऊ नये व 
त्यांचेवर शासनाचे नियंत्रण रहावे याकरिता संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात 
दिनांक १८ एप्रिल २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ मे 
२०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक 
XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मनाई आदेश जारी होणेबाबत 
विनंती करण्यात आली आहे . 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -३६० / २०२१.- ज्याअर्थी , 
उपरोल्लिखित क्रमांक २ चे अनुषंगाने नंदुरबार यांचेकडील पत्र 
कमांक जिविशा / का.व.सु / मनाई आदेश / १६४५ / २०२० / नंदुरबार , दिनांक 
११ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा 
जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . जिल्ह्यात विविध संघटनांतर्फे 
धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदालने करण्यात येतात . तसेच वैयक्तिक 
व सामूहिकरित्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात येतात . तसेच 
जिल्ह्यात दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी राम नवमी , दिनांक 
२५ एप्रिल २०२१ रोजी महावीर जयंती व दिनांक २७ एप्रिल 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलीसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत 
सभा , मिरवणुका , मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस 
विभागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत 
योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे 
निबंध लग्न , मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या 
जमावास लागू नाहीत . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारूड , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १८ एप्रिल २०२१ चे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ मे २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १८ एप्रिल २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ मे २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो 
संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १५ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


नंदुरबार , १५ एप्रिल २०२१ . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / का.व.सु. / मनाई आदेश / १८११ / २०२१ / नंदुरबार , 
दिनांक २४ एप्रिल २०२१ . 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे 


3 ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे ; 


आदेश 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमाना 
लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना 
लागू होणार नाहीत . 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -३७२ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
उपरोल्लिखित क्रमांक २ चे अनुषंगाने नंदुरबार यांचेकडील पत्र 
कमांक जिविशा / का.व.सु / मनाई आदेश / १८११ / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक 
२४ एप्रिल २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा 
जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे . जिल्ह्यात विविध संघटनांतर्फे 
धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदालने करण्यात येतात . तसेच वैयक्तिक 
व सामूहिकरित्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात येतात . तसेच 
जिल्ह्यात दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी रमजान मासारंभ 
झालेला असून त्यानिमित्त मुस्लिम बांधवांचे रोजे सुरू आहेत . सदर 
रोजी महिनाभर राहतात व त्याची सांगता म्हणून दिनांक १४ मे 
२०२१ रोजी ( एक दिवस पुढे मागे चंद्रदर्शनानुसार ) रमजान ईद 
साजरी करण्यात येणार आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात उपरोक्त 
कार्यक्रम , सणाचे वेळी समाजकंटकांकडून कोणत्याही प्रकारे अनुचित 
प्रकार घडू नये आणि नंदुरबार जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी 
परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलीसांना मदत व्हावी 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा 
त्यांनी अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस 
( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधीत 
पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी सदर 
निर्बंध लागू होत नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तात्काळ संबंधित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३ मे २०२१ चे ६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक १७ मे २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
मनाई आदेश जारी होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


त्यांनी अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस 
( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित 
पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी सदर 
निबंध लागू होत नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तात्काळ संबंधित 
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत 
सभा , मिरवणुका , मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस 
विभागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत 
योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे 
निबंध लग्न मिरवणुका , मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारूड , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३ मे २०२१ चे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ मे २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक ३ मे २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ मे २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २७ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


नंदुरबार , २७ एप्रिल २०२१ . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / का . व . सु . / मनाई आदेश / २० ९ ४ / २०२१ / 
नंदुरबार , दिनांक ११ मे २०२१ . 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे ; 


आदेश 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदशे हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही 
अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या 
सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी 
हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -४०३ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
उपरोल्लिखित क्रमांक २ चे अनुषंगाने नंदुरबार यांचेकडील पत्र 
कमांक जिविशा / का.व.सु / मनाई आदेश / २० ९ ४ / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक 
११ मे २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या 
अतिसंवेदनशील आहे . जिल्ह्यात विविध संघटनातर्फे धरणे , मोर्चा , 
बंद इत्यादी आंदालने करण्यात येतात . तसेच वैयक्तिक व 
सामुहिकरित्या आमरण / लाक्षणिक उपोषण करण्यात येतात . त्याचप्रमाणे 

२०२१ रोजी मा . उच्च न्यायालयाच्या निषेधार्थ मराठा 
समाजाकडून मोर्चे , आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


दिनांक २६ 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे : 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे 


5 


मे 

२०२१ रोजी बुद्ध पौर्णिमा असल्याने बुद्ध 
पौर्णिमेनिमित्त दरवर्षी जिल्ह्यात बुद्धवंदनेसह विविध कार्यक्रम आयोजित 
केले जातात . परंतु सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सर्वत्र वाढला 
असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सण - उत्सव सार्वजनिक 
ठिकाणी साजरे न करता घरीच राहून साधेपणाने साजरे 
करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत , त्या अनुषंगाने 
जिल्ह्यात बुद्ध पौर्णिमेचे वेळी नागरिकांनी बुद्ध वंदनेसाठी सार्वजनिक 
ठिकाणी गर्दी न करता घरीच रहावे . जेणेकरून सदर वेळी 
समाज कंटकांकडून कोणत्याही प्रकारे अनुचित प्रकार घडू नये 
आणि नंदुरबार जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास 
ती हाताळणेसाठी पोलीसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक १८ मे २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते दिनांक 
२ जून २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त 
नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मनाई आदेश जारी 
होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा प्रतिबंधात्मक आदशे हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही 
अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या 
सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी 
हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलीसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 


तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ 
( १ ) ( ३ ) नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा 
त्यांनी अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस 
( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधीत 
पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी सदर 

होत नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तात्काळ संबंधित 
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि 
जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत 
सभा , मिरवणुका , मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस 
विभागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत 
योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे 
निबंध लग्न मिरवणुका , मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू नाहीत . 


निर्बंध लागू 


झालेली आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारूड , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १८ मे २०२१ चे 
६.०० वाजपासून ते दिनांक २ जून २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत आहे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १८ मे २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक २ जून २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 


% ; 


सदरचा आदेश हा दिनांक १८ मे २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे : 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नंदुरबार , १८ मे २०२१ . 


नेणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर -१२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६ ९ ७ / सीआर -४ / 

१३ - सी , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १ / जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी / 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , 

दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम 

१५६ वसुली अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व फेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४ / जा.क्र . / पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / 

फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) दि पाचोरा पिपल्स को - ऑप बँक लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक १७ जून २०२० रोजीचा शिफारस 
प्रस्ताव ( प्राप्त दिनांक १ ९ जून २०२० ) . 

आदेश 


क्रमांक विकास -२ / दि पाचोरा पिपल्स को - ऑप.बँक पाचोरा / क . १५६ / अधिकार / ३७४५ / २०२० .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मेघराज राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या 
आदेशान्वये दि पाचोरा पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या बँकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या 
वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) , ( ५ ) , ( ६ ) , ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ) अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून 
( १२ ) , ( १३ ) , ( १४ ) , ( १५ ) , ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ १ , ९ ८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२१ पर्यंत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २ ) सदर अधिकार हे कलम ९ ८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४ ) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ५ ) संबंधित बँकेचे अवसायक / प्रशासक / संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत , असे कळविल्यास 

वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास 

तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा . 
( ७ ) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना 

अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया बँकेच्या अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळाच्या 

ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत . 
( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , त्यास संबंधित वसुली अधिकारी , बँकेचे 

अवसायक मंडळ / प्रशासक / संचालक मंडळ / व्यवस्थापक जबाबदार राहील . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा . काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये , 
( अ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / 

१५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात / आदेशात / कामकाजात तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / 
किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम 

१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( ब ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि पाचोरा पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह 

बँक लिमिटेड , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( क ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 

राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही 
करावी . 


( ड ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यानंतर 

त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकाऱ्यास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात 
येणार नाही . 


( इ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका 

वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / 
जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 

अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( फ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर 

कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४ जावक क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी 
करावयाची कार्यवाही . 


( 1 ) वसुली अधिकाऱ्यांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटीस द्यावी . 


( II ) मागणी नोटीस देऊनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची 

नोटीस देऊन जंगम मालमत्ता जप्ती ( Attachment ) ची कार्यवाही करावी . जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे 
सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात द्यावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची 
जाहीर लिलावाने विक्री करावी . सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात 


यावी . 


( III ) जंगम जप्ती ( Attachment ) करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री 

करावी . तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊन त्या 
मिळकतीची जप्ती ( Attachment ) करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर ( ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकावर ) बोजे नोंद करावेत , 

सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्याच्या आत पूर्ण करावी . 
( IV ) लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बँका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप / 

सहायक निबंधक / जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊन त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी 
प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा . सामंजस्य करारात ( MOU ) लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व 
संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


( V ) लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा . कायद्यातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची 

थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी . 
( VI ) कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास , कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही 

बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला 
मिळाल्यापासून नऊ महिन्याच्या आत सादर करावा . आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस 

लावून 
कर्जदाराचे नाव कमी करावे . 


( VII ) अशाप्रकारे वसुली अधिकाऱ्याची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल . त्यानंतर वसुली अधिकाऱ्याने संबंधित कर्जदाराची वसुली 

पुणे नस्ती बँकेस परत करून पोहोच घ्यावी . 
( १३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०० व नियम १ ९ ६१ चे नियम ८५ अन्वये ऋणकोकडील स्थावर मिळकत 

संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९ ७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात झालेल्या 
सुधारणांना अनुसरून अद्ययावत अपसेट प्राईज ( वाजवी किंमत ) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी . तसेच 

सदरची बाब संस्थेचे संचालक मंडळ / व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून द्यावी . 
( १४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व 
निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी , संस्था संचालक मंडळ , व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . राजेंद्र सिताराम पाटील 


बँकेच्या मंजूर 


विक्री व वुसली अधिकारी , 
दि पाचोरा को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , 
पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव , 


विक्री व वसुली 
अधिकारी 


उपविधीतील 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे 


जळगाव जिल्हा . 


२ 


श्री . पुरुषोत्तम दगडु 


पाटील 


३ 


श्री . फकिरा उखड़े तडवी 


४ 


श्री . रशिद हैदर तडवी 


श्री . रहिमान बिस्मील्ला तडवी 


६ 


श्री . विनोद सुभाषचंद्र संघवी 


" 


७ 


श्री . दिलीप पंडीत देहेडे 


८ C 


श्री . रामकृष्ण प्रभाकर जाधव 


९ 


श्री . दत्तु प्रल्हाद पाटील 


१० 


श्री . किरण गोपाल अमृतकर 


मेघराज राठोड , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १२ ऑगस्ट २०१७ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ५२८ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , स्वराज्य दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
देशमुखवाडी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था असा आहे . 


संगमेश्वर बदनाळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा 
नाशिक संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी / आरएसआर / सीआर / 
४१५ / सन १ ९९ ० , दिनांक २३ एप्रिल १ ९९ ० अन्वये नोंदणी झालेल्या 
कै . शिवरामदादा हिरे ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्यादित , 
निमगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे येणे - देणे व्यवहाराचे 
अधिकार अबाधित ठेऊन संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील ८ ९ ( १७ ) 
अन्वये श्री . व्ही . एस . पानपाटील , अपर उपलेखापरिक्षक , सहकारी 
संस्था , मालेगाव यांची प्रापक म्हणून नेमणूक करीत आहे . आज दिनांक 
२१ जुलै २०२० पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व 
ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 


सदर आदेश आज दिनांक २१ जुलै २०२० रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २८१ / २०२० , दिनांक २० जुलै २०२० असा आहे . 


जळगाव , २० जुलै २०२० . 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव , २१ जुलै २०२० . 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जाहिरनामा 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / शिवशक्तीग्रसबिशेसहपत / संस्था नोंदणी / 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / कलम २१ / दशामाता बंशेमे / 
नोंदणी रद्द आदेश / ४ ९ ४ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / जेजीए / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / ९ ५२ / सन २०१८ , दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१८ नुसार नोंदणी झालेली दशामाता धनगर महिला 
बंदिस्त शेळीमेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सावखेडा 
बु . , पोस्ट पिंप्राळा , तालुका - जिल्हा जळगाव या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था निगमनिकाय 
असल्याचे बंद झाले आहे , असे समजण्यात येईल . 


जाहिरनामा / १८०० / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
शिवशक्ती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चांडगाव , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संस्था असे करण्यात येत आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३० जून २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव , 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / 
४७८२ / सन २०२० , दिनांक २८ जुलै २०२० असा आहे . 


जळगाव , ३० जून २०२० . 


श्रीगोंदा , २८ जुलै २०२० . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जाहिरनामा 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / शाकंभरीमहिलाग्रसबिशेसहपत / संस्था नोंदणी / 


क्रमांक वि -५ / क . २१ व १० ९ / नों.र. / कै . शिवरामदादाहिग्राबिससं / 
५७१ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ व १० ९ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 


जाहिरनामा / १८४७ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०२० रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


शाकंभरी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पेडगाव , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 


जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , ३० जुलै २०२० . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / 
४७८३ / सन २०२० , दिनांक ३१ जुलै २०२० असा आहे . 


आदेश 


श्रीगोंदा , ३१ जुलै २०२० . 


जाहिरनामा 


क्रमांक वि -८ / पांझरासहगृहकुसुंबा / अव.बदल / आदेश / ९ २० / सन 
२०२० , - मी , विलास गावडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
तालुका , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पांझरा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कुसुंबे , तालुका जिल्हा धुळे या 
संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . ए . बी . चव्हाण , लेखापरीक्षक , श्रेणी -१ , 
अधीन विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग -२ , ( पणन ) , सहकारी संस्था , धुळे 
यांचेऐवजी श्री . अमोल यंडाईत , मुख्य लिपिक अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे तालुका यांची नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देत आहे . 


क्रमांक सनिश्री / वि -३ / जोगेश्वरीमग्राबिशेपत / विलीनीकरण / श्रीरामपत / 
१८१५ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १७ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ 
नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रावसाहेब खेडकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
जोगेश्वरी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बेलवंडी 
बु . , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
एसजीए / आरएसआर / सीआर / ४७६२ / २०१४ , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ 
असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता श्रीराम ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा 
अहमदनगर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए / आरएसआर / सीआर / 
४७६८/२०१७ , दिनांक ३१ मार्च २०१७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद 

केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत 
करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीणीकरण करीत आहे . त्यासाठी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची अशा वेळी भारतीय नोंदणी 
अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या 
तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरुरी राहणार नाही . 


विलास गावडे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे तालुका , धुळे . 


. 


धुळे , ८ जुलै २०२० . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


उक्त आदेशामुळे जोगेश्वरी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , बेलवंडी बु . , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये जोगेश्वरी महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , बेलवंडी बु . , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल ( ओ ) / २४६ / ३६०० / सन 
२०२०.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक अधिसूचित करतो की , शिवराणा अॅग्रीकल्चर अॅन्ड मल्टीपर्पज 
डेव्हलमेंट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी झाल्याचे व कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१० ( १ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे . 


गौतम बलसाणे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . ना . बँक / डी -४ / पतसंस्था / 
नोंदणी / निकष / ३५६ / २०१४ , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ मधील मुद्दा क्रमांक 
इ मधील संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात मौजे श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा येथे जादा 
शाखेस मंजुरी देणेत येत आहे . 


नाशिक . 3 ऑगस्ट २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


संस्थेचे समापन व नोंदणी व रद्दची कार्यवाही झाली असली तरी 
नोंदणी रद्द केल्याचा तारखेपावेतो लेखापरिक्षण व इतर कार्यवाही संस्थेचे 
अवसायक यांनी पूर्ण करावयाची आहे . 


सदरचा आदेश हा आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल ( ओ ) / २४७ / ३६ ९ ५ / सन 
२०२०.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक अधिसूचित करतो की , संस्कृती बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका - जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) 
नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , ३० जून २०२० . 


अंतिम आदेश 


गौतम बलसाणे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , ६ ऑगस्ट २०२० . 


क्रमांक उनिना / नाशिक तालुका देखरेख संस्था / अवसायक बदल / 
१०२ / १०३ / अंतिम आदेश / १८५ ९ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) क , चे कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये नाशिक 
तालुका देखरेख सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका - जिल्हा 
नाशिक या संस्थेवर श्री . आर . सी . गजरे , तत्कालीन अवसायक तथा 
सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२ ) यांच्याऐवजी श्री . पी . जी . महाजन , 
सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -१ ) अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका , नाशिक यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ जुलै २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नाशिक , १ जुलै २०२० . 


क्रमांक वि -२ / महिरावणी आ.वि.का. / नों.रद्द आदेश / १८५७ / सन 
२०२०.- मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
महिरावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित 
तळेगाव ( जुनी ) , तालुका - जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) या संस्थेचा 
अवसायनाचा कालावधी समाप्त झालेला असल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे समापन 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
महिरावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , तळेगाव ( जुनी ) , तालुका - जिल्हा नाशिक , नोंदणी क्रमांक 
२० ९ / १ ९ ७६ , दिनांक ८ नोव्हेंबर १ ९ ७६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


आदेश 


हिरावणी आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , तळेगाव ( जुनी ) , तालुका - जिल्हा नाशिक या संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , ८ ९ ( १७ ) नुसार प्रापक म्हणून श्री . सुनिल 
गांगुर्डे , सहकार अधिकारी ( श्रेणी -१ ) अधीन उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक यांची नेमणूक करीत आहे . त्यांनी 
कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे संस्थेची मिळकत शासनास परत करण्यात 
यावी . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाकडील जा . क्र . प्रशासन / प्रशासक / मानधन / 
२०११ , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे प्रशासक 
यांचे परिश्रमिक / मानधनाची ज्याप्रमाणे परिगणना करून परिश्रमिक दिले 


क्रमांक लेखा / एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस / ५ ९ ३१ / १२ ९९ / सन 
२०२०.- दि नाशिक बेरोजगार स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित , नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था सर्व्हे नंबर 
५६ ९ / ८ , प्लॉट नंबर ३ , वासन अॅटोमोबाईलमागे , मुंबई नाका , 
नाशिक , तालुका - जिल्हा नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक . 


जाते . त्याप्रमाणे प्रापकाने त्यांचे कर्तव्य कालावधीचे परिश्रमिक संस्थेचे 


नाशिक , १ जून २०२० . 


देणे दिल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेतून घेण्यात यावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजककडून 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


आदेश 


अतिरिक्त कार्यभार श्रीती एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ११० / सन २०२०.- श्री . एन . जी . शुक्ल , 


न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांना 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


दिनांक २८ जुलै २०२० ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण दहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


स्तर , अहमदनगर यांचे न्यायालयातील वरील कालावधीतील प्रकरणांचा 


कार्यभार श्रीमती एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 


वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांनी प्रथम सत्रातच पहावा . श्री . जी . 


व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . जी . शुक्ल यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


अहमदनगर यांचे न्यायालयातील संबंधित कर्मचारी यांनी प्रथम सत्रातच 


काम पहावे व संबंधित वकील व पक्षकार यांना याबाबत सुचित 


करावे . 


न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


श्री . एन . जी . शुक्ल , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . एम . गुंजीकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात 


अहमदनगर , १७ ऑगस्ट २०२० . 


आलेला होता . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / २२ / सन २०२०.- श्री . एस . एम . बेलकर , 


श्री . एन . जी . शुक्ल , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा 


अहमदनगर , १० ऑगस्ट २०२० , 


. 


( सध्या सेवानिवृत्त ) यांची दिनांक ७ मार्च २०२० व दिनांक ८ 
मार्च २०२० रोजीची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ३१ / सन २०२०.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण दहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . बेलकर यांना तत्कालीन 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या 
सेवानिवृत्त ) या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . एस . एम . बेलकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

५ 

वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या सेवानिवृत्त ) यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . 


एम . तापकिरे , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 


न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नेवासा ) यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


श्री . एस . एम . बेलकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


आदेश 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या सेवानिवृत्त ) हे वर नमूद 


केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते तत्कालीन 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या 


सेवानिवृत्त ) या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ११८७ / सन २०२०.- श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २१ सप्टेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / २२ / सन २०२०.- श्री . एस . एम . बेलकर , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा 


( सध्या सेवानिवृत्त ) यांची दिनांक ५ मे २०२० व दिनांक २१ मे 
२०२० रोजीची एकूण सतरा दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . बेलकर यांना तत्कालीन 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा या पदी 


पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा 


वरीलप्रमाणे दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्री . ए . एस , भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी आणि दिनांक २ सप्टेंबर २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार स्वाक्षांकित यांनी सांभाळला होता . 


या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . एस . एम . बेलकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या सेवानिवृत्त ) यांचे वरीलप्रमाणे 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 


एस . 


एम . तापकिरे , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 


तसेच प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२० चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो श्री . आर . ए . शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळला होता . 


न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 


न्यायाधीश , नेवासा ) यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्री . एस . एम . बेलकर , तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या सेवानिवृत्त ) हे वर नमूद 


केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते तत्कालीन 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा ( सध्या 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादाया पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


सेवानिवृत्त ) या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


अहमदनगर . 


नंदुरबार , ८ सप्टेंबर २०२० . 


अहमदनगर , २१ सप्टेंबर २०२० , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


BY I / c . DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० रोजीचे 


Order 


कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


No. EST / 3199 / 2020.- The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following order . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर 
यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 


Earned leave for eight ( 8 ) days from 3rd July 
2020 to 10th July 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 2nd July 2020 after 
office hours to 13th July 2020 before office 
hours is hereby granted as an ex - post - facto 
sanction to Smt . S. A. Lomte , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City . 


न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 


नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , 


Charge during the absence of Smt . S. A. 
Lomte , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Manmad City is kept with 
Shri . G. A. Ghule , Judicial Magistrate , First Class 
( Railways ) , Manmad . 


जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 


ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 


Certified that Smt . S. A. Lomte would have 


खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख 


continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Manmad City if he had not proceeded on 
leave for the period from 3rd July 2020 to 10th 
July 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ] . 


जहिर अब्बास अबुबकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 


असते . 


Two days casul leave on 3rd July 2020 and 
4th July 2020 are hereby cancelled . 


धुळे , १८ सप्टेंबर २०२० . 


S.S. NAIR , 
I / c . District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Nashik . 


आदेश 


Nashik , 23rd July 2020 . 


क्रमांक बी -१ / ३१११ / २०२०.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पावेतो अशी 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१ / ३०४ ९ / २०२०.- श्री . शेख जहिर अब्बास अबुबकर , 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० पावेतो 


अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २० सप्टेंबर २०२० 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर यांना 


( रविवार ) , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० ( चौथा शनिवार ) व दिनांक 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


२७ सप्टेंबर २०२० ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 


खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 


सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , २४ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 


दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 


आदेश 


न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


क्रमांक बी -१ / ३११३ / २०२०.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , 


गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 


धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


साक्री यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर 


धुळे , २४ सप्टेंबर २०२० . 


२०२० पावेतो अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ सप्टेंबर 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३११२ / २०२०.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० पावेतो अशी 
५ दिवसांची परिवर्तीत रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


२०२० ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर यांना 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 


जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 


आहे . 


ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर व 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजु 


सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एजाज हुसैन सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे ठेवण्यात 


अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 


खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 


सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 


शिवाजीराव वानखेडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


Order 


No. EST / 3333 / 2020.- Earned leave for three 


धुळे , २४ सप्टेंबर २०२० . 


( ( 3 ) days from 22nd July 2020 to 24th July 2020 


suffixing holidays falling on 25th July 2020 and 


आदेश 


26th July 2020 with permission to leave 


headquarter with effect from 21st July 2020 after 


office hours to 27th July 2020 before office 
hours is hereby granted to Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


क्रमांक बी -२ / ३१२५ / २०२०.- श्री . सुजित अंबादास राठोड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०२० पावेतो अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ सप्टेंबर 
२०२० ( चौथा शनिवार ) , दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० ( रविवार ) व 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०२० ( म . गांधी जयंती ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ऑक्टोबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुजित अंबादास राठोड यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


Charge during the absence of Shri . S. S. 
Jahagirdar , Civil Judge , Senior Division , Niphad is 
kept with Shri . S. W. Ugale , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


३ 


Certified that Shri . S. S. Jahagirdar would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 


Senior Division , Niphad if he had not proceeded 


on leave for the period from 22nd July 2020 to 
24th July 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ] . 


Nashik , 7th August 2020 . 

. 


श्री . सुजित अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


Order 


No. EST / 3524 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


Earned leave for eight ( 8 ) days from 24th 


August 2020 to 31st August 2020 prefixing 


holidays falling on 22nd August 2020 and 23rd 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुजित 
अंबादास राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , दोंडाईचा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

शैलेश रंगनाथ उगले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २५ सप्टेंबर २०२० . 


August 2020 and suffixing holidays falling on 1st 


September 2020 with permission to leave 


headquarter with effect from 21st August 2020 


after office hours to 2nd September 2020 before 


office hours is hereby granted to Shri . V. S. 


Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 


Judge , Nashik . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून १० - १६ , २०२१ / ज्येष्ठ २० - २६ , शके १ ९ ४३ 


Charge during the absence of Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


from 29th June 2020 to 4th July 2020 [ Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ) . 


Nashik , 14th September 2020 . 


Certified that Shri . V. S. Kulkarni would have 


Order 


continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 28th August 2020 to 1st September 2020 
[ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 ) . 


No. EST / 3855 / 2020.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


Nashik , 21st August 2020 . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 8th 
September 2020 to 10th September 2020 is 
hereby granted as an ex post facto sacntion to 
Shri . S. P. Naik - Nimbalkar , Ad hoc District Judge 
2 and Additional Sessions Judge , Nashik . 


Order 


Certified that Shri . S. P. Naik - Nimbalkar would 


No. EST / 3829 / 2020.– The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order . 


have continued to officiate in the post of Ad hoc 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 8th September 2020 to 10th 
September 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ] . 


Earned leave for six ( 6 ) days from 29th June 
2020 to 4th July 2020 prefixing holidays falling on 
27th Jule 2020 and 28th June 2020 and suffixing 
Sunday falling on 5th July 2020 with permission 
to leave headquarter with effect from 26th June 
2020 after office hours to 6th July 2020 before 
office hours is hereby granted to Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Charge during the absence of Shri . S. P. Naik 
Nimbalkar , Ad hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik was kept with 
Shri . J. P. Zapate , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on 8th September 2020 , 
Shri . S. T. Pandey , District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik on 9th September 2020 
and with Shri . M. S. Bodhankar , District Judge - 6 
and Additional Sessions Judge , Nashik on 10th 
September 2020 . 


Charge during the absence of Shri . V. S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Certified that Shri . V. S. Kulkarni would have 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 


Nashik , 15th September 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


